परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन /राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन 
योजनेंअंतर्गत सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्याबाबत.. 
दिवंगत एन.पी.वैरागडे, लिपिक टंकलेखक. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, मंत्रालय (मुख्य इमारत), १ ला मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई-४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्र ०२२-२२७९३६२७. Email ID : vikram.nikam@nic.in 


क्रमांक : अनुदान २०२१/प्र.क्र.४१/ई-७ दिनांक :- ०८ डिसेंबर, २०२१. 


वाचा :- १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक :- अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.२९.०९.२०१८. 
२. विभागीय आयुक्त यांचे कार्यालय, अमरावती यांच्याकडुन प्राप्त झालेला क्र.आकाआअ/साप्रवि/लेखा-२/ 
कावि ७२/२०२१, दिनांक जानेवारी २०२१ व दि.०३.०८.२०२१ रोजीचा सानुग्रह अनुदान मंजुरीचा प्रस्ताव. 
3. कै.एन.पी.वैरागडे यांचे कायदेशीर वारसदार श्रीम.मंगला नंदकिशोर वैरागडे यांचा परिभाषित 
अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंअंतर्गत सानुग्रह अनुदान मिळण्याकरिता प्राप्त 
झालेला दि.१८.०७.२०२० रोजीचा अर्ज. 


आदेश 
उपरोक्‍त क्रमांक २ अन्वये विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती यांच्याकडुन प्राप्त झालेल्या प्रस्तावासोबत 
श्रीम.मंगला नंदकिशोर वैरागडे यांच्या उपरोक्‍त क्र.३ येथे नमुद केलेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय विभाग प्रमुख हे 
त्यांना संदर्भ क्रमांक १ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.२९ सप्टेंबर, २०१८ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार, कै.एन.पी.वैरागडे, लिपिक टंकलेखक यांचे कायदेशीर वारसदार श्रीम.मंगला 
नंदकिशोर वैरागडे, कु.मोनिका नंदकिशोर वैरागडे, कु.सागर नंदकिशोर वैरागडे व श्रीम.सरस्वताबाई पंडीतराव वैरागडे 
यांना सानुग्रह अनुदान रुपये १०,००,०००/- (अक्षरी रुपये दहा लाख फक्त) मंजुर करीत आहेत. 
सदर “सानुग्रह अनुदान” शासकीय कर्मचारी सेवेत असताना १० वर्षे शासन सेवा होण्यापूर्वी दिनांक 
१७.११.२०१९ रोजी मृत्यु पावल्यामुळे मंजुर करण्यात येत आहे. सदर आदेशा आदेशाच्या दिनांकापासुन १ वर्षे कालावधीसाठी 
ग्राहय राहतील. 
सदरचा खर्च “ मागणी क्र.जी-६ २०७१-निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ ०१ नागरी, १०३, अनुकंपा भत्ते, 
(००)(०६)- परिभाषित अंशदान/ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत सानुग्रह अनुदान (२०७१०७२२) ” या लेखाशीर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावी. 
सदर शासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून, त्याचा संकेतांक २०२११२०८१०५८४६४०१९ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. SANJAY 


BANKAR 


(संजय बनकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती 

२. जिल्हाधिकारी, अमरावती. 

३. उपविभागीय कार्यालय, तिवसा-भातुकली, जि.अमरावती 

४. जिल्हा कोषागार कार्यालय, अमरावती 

५. श्रीम.मंगला नंदकिशोर वैरागडे, रा.कौढण्यपूर ता.तिवसा जि.अमरावती 
(उपविभागीय कार्यालय, तिवसा-भातुकली जि.अमरावती यांच्यामार्फत) 

६. निवडनस्ती (ई-७). 


